भा.पो.से. अधिका-यांच्या वरिष्ठ 
समय श्रेणीत (Senior Time Scale) 
पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/एक/पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ०५.०९.२०२४. 
शासन आदेश. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद कनिष्ठ समय श्रेणीतील (Junior Time Scale) 
भा.पो.से. अधिकारी यांना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक, क्र. ४५०२०/११/९७- 
आयपीएस-दोन, दिनांक १५.०१.१९९९ आणि “Indian Police Service (Pay) Rules, 2016”, 
यांमधील तरतुदींनुसार, स्तंभ (३) मध्ये नमूद दिनांकापासून, भारतीय पोलीस सेवेच्या वरिष्ठ 
समय श्रेणीत (Senior Time Scale) पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
पदांवर, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे,- 


अ.क्र. भा.पो.से. अधिका-याचे वरिष्ठ समय पदोन्नतीने पदस्थापना 
नाव श्रेणीतील 
(श्री./श्रीम.) पदोन्नतीचा 
दिनांक 
(१) (२) (३) (४) 


तुकडी (वर्ष) :२०१९ 


ह . | सुझांतसिंह ०१.०१.२०२३ समादेशक, 

भा. रा. ब. ५, अकोला, 
गट क्र.१८, काटोल, 
नागपूर कॅम्प, अमरावती. 


तुकडी (वर्ष) :२०२० 


२. | देशमुख अभयसिह ०१.०१.२०२४ पोलीस अधीक्षक, 
बाळासाहेब शास्त्र निरीक्षण शाखा, पुणे. 
३. ।गोकूलराजजी. ०१.०१.२०२४ समादेशक, 
रा. रा. पोलीस बल, गट क्र. ११, 
नवी मुंबई. 
४. | कांबळे आशित नामदेव | ०१.०१.२०२४ अपर पोलीस अधीक्षक, 
नंदूरबार 


शासन आदेश HATH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/एक/पोल-१ 


५. | महकस्वामी 


09.09.2028 


पोलीस उप आयुक्त, 
नागपूर शहर 


६. । निथीपुडी era राव 


09.09.2028 


पोलीस उप आयुक्त, 
नागपूर शहर 


७. पंकज अतुलकर 


09.09.2028 


समादेशक, 
रा. रा. पोलीस बल, गट क्र. १०, 
सोलापूर. 


८. । Rr st afta रेड्डी 


09.09.2028 


अपर पोलीस अधीक्षक, 
अहेरी, गडचिरोली 


४. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था, 


निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


५. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र. १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य 
विचार करुन व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न (2) मधील 
परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१९३६४५८१२९ असा आहे. हा 


शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb267 1d1da08208cfdd66 
77facOafd6bf2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DBDB3A. 
63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH MADHAV BHAT 
Dat 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 


अपर पोलीस महासंचालक, रा. रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सर्व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 


) 
) 
३) सर्व संबंधित परिक्षेत्रीय विशोष पोळीस महानिरीक्षक. 
) 
) 


संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


BIA आदेश HATH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१०७/एक/पोल-१ 


3) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 


५) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


